शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन 
संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुलेसा-२०२२/प्र.क्र.१६८/उद्योग-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जुले, २०२४ 


संदर्भ १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ब, 

दि.२१.१२.२०१९. 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.जावैप्र-२०१९/ 
प्र.क्र.१४४/उ-४, दि.१२.०४.२०२२. 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ब, 
दि.१४.१०.२०२२. 

४. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र:जावैप्र- 
२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४, दि.११.११.२०२२. 


प्रस्तावना: 
मा.सार्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर), 


एफसीआय आणि इतर विरूद्ध जगदिश बलराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकांमध्ये दि.०६.०७.२०१७ रोजी 
मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यांनंतर जातीचे दावे अवैध 
ROSA व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिलेला आहे. मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४४/२००८ मध्ये दि.२८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुषंगाने मा.उच्च 
न्यायालयाने दिलेले सदर आदेश लक्षात घेता, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश दिले आहेत. 

२. त्यानुसार उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व 
VORA संचालनालय, मुंबई कार्यालयांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून मूळ नियुक्‍ती मिळवलेल्या तथापि 
सदर प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या एकूमण ३५ अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा 
संदर्भ क्र.२ अन्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने सदर अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 


देण्याबातची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुलेसा-२०२२/प्र.क्र.१६८/उद्योग-४ 


शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र.३ येथील निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या दिनांक १४.१०.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार अनुसुचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केलेल्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचार्‍यांना ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबत सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना/आस्थापनांना योग्य ते आदेश तातडीने निर्गमित 
करून सदर आदेझ्ाची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशा सुचना दिल्या आहेत. 
२. यास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात दिलेल्या 
सूचनांनुसार उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय व 
या संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सद्यस्थितीत कार्यरत १९ अधिसंख्य पदांना ११ 
महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकांला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकांपर्यंत किंवा 
अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३ सदर झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक 
१४.१०.२०२२ नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in _ संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०७२९१५२१४४४४१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=413b¢ 50b65438c7a037917ccf1f24d8ca684b65640df6372ea7 
31ffacadfc, postalCode=400032, st=Maharashti 


jaharas| 
serial INumber=E7 14BBCD4D43C6782884C7E7A2091F9F1EDC1D97EBB54 
2C48B98FB8C8BDD6CF4, LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 
Date: 2024.07.29 15:37:39 +05'30' 


(लक्ष्मीकांत ढोके) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 


Ee) 


प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई 
सह सचिव, (उद्योग-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई 
निवडनस्ती. 


OG Py eo 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुलेसा-२०२२/प्र.क्र.१६८/उद्योग-४ 


जोडपत्र-अ 
अ. | कर्मचाऱ्याचे नांव | संवर्ग मूळ सद्यस्थिती | Gaara |  अधिसंख्य | अ.ज.जात प्रमाणपत्र अवैध/अन्य 
क्र नियुक्तीचा | तकार्यरत | दिनांक पदावर वर्ग | मागासप्रवर्ग जात प्रमाणपत्र 
दिनांक पद केल्याचा । सादर केले असल्यास कोणत्या 
दिनांक मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
eae 3 ae . 4 & | 8 ८ ९ 
शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई 
१ | श्री.रंना.मोहाडीक | w | ३१.१०.१९९२ | वरिष्ठ ३०.०६.२०२५ | २७. कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात 
र लिपिक ०१.२०२० वैधता प्रमाणपत्र 
२  श्री.नं.डो. पराते क | १५.११.१९९४ | वरिष्ठ ३०.०४.२०३० | २७.०१.२०२० | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात 
लिपिक वैधता प्रमाणपत्र 
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
3 | श्री.ग.लि.देवळीक | क | ११.०५.१९९३ । यंत्रचालळक | ३१.०५.२०२५ | २१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात 
र वैधता प्रमाणपत्र 
४ । श्री.प.ल.ताडे क | ११.०५.१९९३ । यंत्रचालक | ३०.०६.२०२६ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात 
वैधता प्रमाणपत्र 
५  श्री.रा.बा.कवटे क | ०८.०२.१९९४ | वरिष्ठ ३१.०७.२०२६ | 29.92.2098 | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात 
मुदितशोध वैधता प्रमाणपत्र 
क 
६ | सौ.स.सं.कोळी H | ०१.०२.१९९४ | मुदितशोध | ३१.०५.२०२८ | 29.92.2098 | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात 
क वैधता प्रमाणपत्र 
७ | श्री.र.वि.सोनावणे क | १५.११.१९९९ | बांधणीकार | 39.04.2032 | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात 
वैधता प्रमाणपत्र 
८  श्री.प्रअ.झोडगे क | १७.११.१९९९ | सहा.बांधणी | ३१.०३.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात 
कार वैधता प्रमाणपत्र 
९ | HALA SSH क | 09.92.9988 । प्रक्रिया ३१.०८.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात 
सहाय्यक वैधता प्रमाणपत्र 
शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथागार, पुणे. 
go  श्री.मल्लिकार्जुन क| ०१.०३.१९९० | सहा.पर्य.प्र | ३१.०५.२०२७ | 39.92.2098 | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात 
पंचण्णा कोळी तिरुप वैधता प्रमाणपत्र 
११ | श्री.रामचंद्र ददारथ | क | ०१.०३.१९९० | सहा.मानक | ३१.०७.२०२७ | 39.92.2098 | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात 
अभंगराव व नियोजन वैधता प्रमाणपत्र 
शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार,नागपूर 
१२ । श्री.व्ही.जी.बोदमवा | क | २१.०१.२०१७ | परिचर ३१.०५.२०४७ | 39.92.2098 | जात प्रमाणपत्र 
ड प्रतिरुप पडताळणीकरिता समितीकडे 
प्रलंबित आहे. 
१३  श्री.डी.बी.गौरी H | ०४.१०.०१९८ | सहा.बांधणी | ३१.०३.२०२९ | 39.92.2098 | मूळ जात तेलगू असल्याने 
९ कार खुल्या प्रवर्गात दर्शविण्यात 
आले. 
१४ | श्री.के.के.गोन्नडे क| १४.१०.१९९२ | प्रक्रिया ३१.०५.२०२५ | 39.92.2098 | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात 
सहाय्यक वैधता प्रमाणपत्र 
१५ | श्री.पी.व्ही.सोनकुस | S| 22.09.2029 | कनिष्ठ ३१.०८.२०२७ | ३१.१२.२०१९ । मा.उच्च न्यायालयात 
रे द सुतार निर्णयाच्या जात प्रमाणपत्र अवैध 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुलेसा-२०२२/प्र.क्र.१६८/उद्योग-४ 


ठरविण्याच्या समितीच्या 
निर्णयास कोणतीही स्थगिती 
शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर. 
१६ | श्री.विलास बाबुराव | | ०१.१२.१९८९ | वरिष्ठ ३१.०८.२०२७ | 90.92.2020 | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात 
कोळी मुदितशोध 
क 
१७ | श्री.रामभाऊ क | १०.१२.१९८९ | लेखपट ३१.०३.२०२५ | १०.१२.२०२० | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात 
मधुकर वडाळ यंत्रचालक 
१८ | श्री.दि.क.कोळी क | २०.०१.१९९५ | बांधणीकार | ३१.०५.२०३० | ०४.०२.२०२२ | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात 
मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर 
१९ | श्री.अशोक अंकुठा ड | ०१.०४.१९९२ | शिपाई ३१.०३.२०२९ | ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात 
चांदेकर 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


